सन २०१८-१९ मध्ये प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील ता. 
पोंभूर्णा येथील श्री राजराजेश्वर देवस्थान 
येथील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ : १) जिल्हाधिकारी, चंदपूर यांचे पत्र क्र. निवि/का-१५/सां.स.-२/पर्यटन/२०१८-१९, 
दि.२६/११/२०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२/४/२०१८. 


शासन निर्णय : 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या वरील संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक २६/११/२०१८ च्या पत्रान्वये 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ता. पोभूर्णा येथील श्री राजराजेश्वर देवस्थान येथे सभागृह बांधकाम व परिसरात 
सौदर्यीकरण करणे या विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
२. पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
सन २०१८-१९ मध्ये रुपये १७५.०० कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत झाला आहे. वित्त विभागाच्या 
सूचनांनुसार रुपये १७५००.०० लक्ष इतक्या उपलब्ध निधीपैकी ७० % म्हणजेच रुपये १२२५०.०० लक्ष निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध असून, त्यापैकी रुपये ९१८.१२ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 
(रुपये १२२५०.०० लक्ष वजा रुपये ९१८.१२ लक्ष) रुपये ११३३१.८८ लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 
३. सदर रुपये ११३३१.८८ लक्ष मधून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ता. पोंभूर्णा येथील श्री राजराजेश्वर 
देवस्थान येथे सभागृह बांधकाम व परिसरात सौदर्यीकरण करणे या रुपये २२२.२४ लक्षच्या विकास कामांना 
तांत्रिक मान्यतेच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे व त्या कामांसाठी रुपये २२२.२४ लक्ष 
(अक्षरी रुपये दोनडी बावीस लक्ष चोवीस हजार फक्त) इतका निधी सन २०१८-१९ साठी प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध अनुदानातून जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना वितरीत करण्यास शासन याव्दारे 
मान्यता देत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित वितरीत काग वही 
करावयाचा 
रक्‍कम निधी यंत्रणा 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ता. पोंभूर्णा येथील श्री 
राजराजेश्वर देवस्थान येथील पर्यटन विकास 
कामे 
शि सभागृह बांधकाम व मंदिर परिसर अधिक्षक 
सौदर्यीकरण करणे बा अभियंता, 
अंतर्गत विद्युतीकरण १०.५९ २२२.२४ | सार्वजनिक 
३ बाह्य विद्युतीकरण १७.२२ बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन 


४ आकरस्मिकता शुल्क ६.५७ मंडळ, 
षु विमा शुल्क ०.८२ चंद्रपूर 
६ वस्तु व सेवाकर १२% १९.७१ 
७ म्युरल ३.०० 

एकूण | २२२.२४ २२२.२४ 


8. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
7 (9-31 एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय विभाग 
प्रशासकीय मान्यता देणे असलेल्या 
अधिकाराअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय आहे. 
उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित करणे 
३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार नियम 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग | पुस्तिका, १९७८ भाग 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ पहिला,उप विभाग एक अ.क्र 
प्र.क्र.9७०/ विनियम, दि.१५/५/२००९ २७ नियम क्र. १४९ नुसार 
अन्वये अधिकार असणे प्रशासकीय विभागांला पुर्ण 
अधिकार आहे. तसेच वित्त 
विभाग, परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत. 
४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय | या कामांना पुर्वी निधी वितरीत 
संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना | केलेला नाही. 
सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी 
त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
अनुदानाची अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करुन घेणे 
षु कि विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी 
खर्च करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर काढण्यात येत नाही. 
देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप 
येतात व अपहार संभवतात. 
& | q स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन 


१२ 


वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके 


लागू नाही. 


१३ 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 


लागू नाही. 


१४ 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवरयक तेथे 
सचिव समितीची मान्यता 


प्रशासकीय मान्यता या शासन 
आदेशान्वये देण्यात आली 
आहे. सचिव समितीचे प्रकरण 
नाही. 


शि fo) 


१५ 


दुय्यम कार्यालयांना खरेदी 
करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेश काढण्यात यावेत 


खरेदी नसल्याने लागू नाही. 


हिं 4 


१६ 


साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय 
खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित 
करण्यात येऊ नये. 


लागू नाही. 


१२ 


१७ 


विविध करणांमुळे अवचित राहिलेला 
निधी विभागांची त्यांच्या अधिनस्त 
महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 
तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले 
जाते. 


लागू नाही. 


१३ 


4¢ 


विभागांमाफत करण्यात येणारे 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च 
शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 
करण्यात यावा. 


लागू नाही. 


षु. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अ.क्र. १, २ व ३ ची पुर्तता करण्यात आली आहे. अनुक्रमांक ४ बाबत 
स्पष्ट करण्यात येते की, लेखापरीक्षक/महाळेखापाल यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संर्कीण २०१५/प्र.क्र.३४/कोषा.प्रशा-५, दि.२४/७/२०१५ अन्वये 
दिलेल्या सुचनेनुसार खालीलप्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपासणी सूची पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 
| योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व | शासन निर्णयात अटी व शर्ती नमूद करुन 
शर्तीचे पुर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस वितरीत 
करण्यात येतो. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन 


३ 3 महिन्यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी | पुर्वी निधी वितरीत केलेला नाही. त्यामुळे 
७५% खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र लागू नाही. 

४ यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने नाही. 
लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 

५ निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार लागू नाही. 
आहे. 

वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी नियमित वापरात लागू नाही. ही वस्तु खरेदी नाही. 
येणा-या वस्तुंच्या बाबतीत त्याचे रितसर 
खरेदी नियोजन (Procurement plan) करावे 
व अकारण शिल्लक साठा (inventary) असून 
नये. 

9 भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी भांडवली वस्तु खरेदीचे प्रकरण नाही. लागू 
खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची यथास्थित Ale नाही. 
dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात आली 
असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या 
पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र. 

८ यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु ही वस्तु खरेदी नाही. 
प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
केळे जाणार आहे. 

९ आवश्‍यक त्या ठिकाणी आदिवासी / | आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक 
सामाजिक न्याय विभाग यांची निधी न्याय विभागाचा संबंध नाही. 
वितरणास सहमती आहे. 

| ० प्रस्तुत योजनेत कोणतेही १ वर्ष जुने संक्षिप्त | कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
देयक त्याच लेखाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 

=| q निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बंक खात्यात ।नाही. तथापि संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणेस 
जमान करता खर्च केला जाणार आहे.- निधी वितरीत करण्यात येतो. 

अटीव शर्ती - 


सदर प्रशासकीय मान्यता ही तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हधिकारी, नाशिक 
यांची राहील व जादा खर्च प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन 


६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७ अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधीळ उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


७. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/११/प्र.क्र.१०६७/पर्यटन 


घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित 
जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना रक्‍कम वितरीत करण्यात यावी. 

८. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ 
व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक 
अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०१२४१२०६५९६२२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Ravindra ome : 
Laxmikant is 466183. sr 00 सी 
Lakhote ॥/ वणा 
(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३) महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

७) जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


